श्री. मयुर तुकाराम SOR, अव्वल कारकून, महसूल 
व वन विभाग यांना निरीक्षक, सहायक 
CASH, SX मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
वाशिम या प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावरुन कार्यमुक्त 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन आदेशा क्र. आस्थाप्र २०२३ / प्र. क्र. ५१/ आस्था २ 
मंत्रालय विस्तार, पहिला मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
दिनांकः- १० सप्टेंबर २०२४ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि. २१.०९.२०२३. 
विभागाचे समक्रमांकांचे दि. ०४.१२.२०२३ चे पत्र. 

संचालक,इ.मा.ब.क संचालनालय यांचे दि.२०.१२.२०२३ चे आदेश. 

महसूल व वन विभागाचे शासन आदेशा क्रमांक-पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.१४९/ई-९ 
दि.२८.०८.२०२४ 

५. श्री. मयुर इप्पर यांचा दि. २२.८.२०२४ चा विनंती अर्ज. 


संदर्भः 


Cc “७ A  -0 


शासन आदेशा 


श्री. मयुर तुकाराम इप्पर, अव्वल कारकुन, तहसिल कार्यालय, मालेगांव जि. वाशिम यांची 
संदर्भाधीन दि.२१.०९.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या विभागाच्या अधिपत्याखालील 
प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग अमरावती या कार्यालयात निरीक्षक 
या पदावर ०३ वर्षासाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. तद्नंतर शासन 
निर्देशानुसार संदर्भ क्र.३ अन्वये संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी 
श्री. मयुर इप्पर यांची पदस्थापना सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग वाशिम 
येथे करण्यात आली. 
२.  श्री.मयुर इप्पर, यांना महसूल व वन विभागाने संदर्भ क्र.४ च्या आदेशान्वये अव्वल कारकून 
या पदावरुन पदोन्नती देवून त्यांची पदस्थापना नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल कार्यालय 
लोणार जि. बुलढाणा या ठिकाणी केली असून त्यानुसार श्री. इप्पर यांनी त्यांना पदोन्नतीच्या 
पदावर हजर होण्यासाठी प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावरुन कार्यमुक्त करण्याची विनंती त्यांच्या संदर्भ 
क्र.०५ च्या अर्जान्वये केली आहे. 
३. श्री. मयुर इप्पर, यांनी केलेल्या विनंतीनुसार त्यांना निरीक्षक, सहायक संचालक, इतर 
मागास बहुजन कल्याण वाशिम या प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावरील सेवा संपुष्टात आणुन त्यांना या 
आदेशान्वये कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप्र २०२३ / प्र. क्र. 49/ आस्था 2 


४. श्री. मयुर तुकाराम इप्पर यांना या आदेशानुसार प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावरुन संबंधीतांनी 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


दघ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१०१८००४२६१३४ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


DINESH ROHIDAS 
CHAVAN 


(दिनेश चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 
२. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय,वाशिम/ बुलढाणा 
३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)- १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. उप सचिव, (ई ७, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/ नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाशिम/ बुलडाणा. 
मा. मंत्री (इ.मा.ब.क.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (इ.मा.ब.क.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती. 


one SG & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


